Kel 
न 


राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विना अनुदानित 
शिक्षणशास्त्र व शारिरीक शिक्षण महाविद्यालयांचे 
शिक्षण शुल्क निर्धारित करण्यासाठी गठीत केलेल्या 
समितीवर नामनिर्देशानाद्वारे सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर०२०/प्र.क्र.४/मशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२१ 


(१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:छुल्क-२०१२/प्र.क्र.१८३/१२/मशि-२, 
दिनांक ५ जुले, २०१३. 

(२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:शुल्क-२०१२/प्र.क्र.१८३/१२/मशि-२, 
दिनांक १० जुले, २०१४. 

(३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:छुल्क-२०१५/प्र.क्र.४३४/१५/मशि-२, 
दिनांक १९ जानेवारी, २०१६. 

(४ शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:छुल्क-५२१५/प्र.क्र.४३४/मशि-२, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१७ 

(4) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:छुल्क-५२५७/प्र.क्र.१८५/मशि-२, 
दिनांक ७ मार्च, २०१८ 

(६) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४/मशि-२, 
दिनांक ३१ जानेवारी, २०२० 

(७) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक:बी.एड-२०२१/प्र.क्र.२०- 
२०/सीईटीसेल/२१०३,दिनांक-१८/२/२०२१. 

(८) सहसंचालक, शिक्षण शुल्क समिती यांचे पत्र क्रमांक. BRP आस्था/ अशासकीय सदस्य 
नियुक्‍ती/२०२०-२१/२०२०/०४ दिनांक 4/8/2029 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विना 


अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यासाठी शिक्षण 
शुल्क समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीवर नामनिर्देशानाद्वारे एक सनदी लेखापाल व 
एक खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचा प्रतिनिधी सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्याची तरतूद होती. 
त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सदर समितीवर एक सनदी लेखापाल व एक 
खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचा प्रतिनिधी यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. त्यानंतर शारिरीक शिक्षण हा विषय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर०२०/प्र.क्र.४/मशि-२ 


आल्यामुळे संदर्भाधीन क्रमांक-३ येथील शासन निर्णयान्वये शिक्षण शुल्क समितीच्या रचना व 
कार्यकक्षेमध्ये अंडात:. Jao करुन, राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित 
महाविद्यालयातील शिक्षणशास्त्र व शारिरीक शिक्षण अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यासाठी 
शिक्षण शुल्क समिती गठीत करण्यात आली. संदर्भाधीन क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये शिक्षण 
शुल्क समितीवर नियुक्‍त करण्यात आलेले सनदी लेखापाल, १ खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचे 
प्रतिनीधी (शिक्षणशास्त्र व १ खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचे प्रतिनीधी (शारिरीक शिक्षण) यांची 
नियुक्‍ती संदर्भाधीन क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आली असल्याने, सदर समितीवर 
नव्याने नामनिर्देशित सदस्य म्हणून एक सनदी लेखापाल, एक खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचा 
प्रतिनिधी (शिक्षणशास्त्र व एक खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी (शारिरीक शिक्षण) यांची 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षणशास्त्र व शारिरीक 
शिक्षण अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या शिक्षण शुल्क 
समितीवर, सनदी लेखापाल व एक खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचा प्रतिनिधी (शिक्षणशास्त्र व एक 
खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी (शारिरीक शिक्षण) या सदस्यांची, नामनिर्देशानाद्वारे 
खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 

(9) श्री. व्ही.बी.शार्मा, श्री. व्ही.बी.शर्मा अँण्ड कं., चार्टर्ड अकाऊन्टन्टस्‌ गोंदिया - सनदी 

लेखापाल, 


(२) डॉ.नलिनी पाटील, प्राचार्य, एसएनडीटी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, पुणे - खाजगी शिक्षक 
प्रशिक्षक संघटनेचा प्रतिनिधी (शिक्षणशास्त्र). 

(३) डॉ.अंजली पी. ठाकरे, प्राचार्य, श्री. शिवाजी कॉलेज ऑफ फिजीकल एज्युकेशन, शिवाजी 
नगर, अमरावती - खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचा प्रतिनिधी (शारीरिक शिक्षण). 


२. संदर्भाधीन क्रमांक 3 येथील शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार उक्त सदस्यांचा कार्यकाल तीन 
वर्षांचा राहील. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१४१७०८१६९००८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR > 


(दत्तात्रय कहार) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर०२०/प्र.क्र.४/मशि-२ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, (वित्त विभाग), मंत्राळय, मुंबई (सदस्य शिक्षण शुल्क समिती), 

४. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. सह संचालक, शिक्षण शुल्क समिती, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, एलफिन्स्टन 

तांत्रिक विद्यालय आवार, धोबी तलाव, मुंबई-४०० ००१, 

८. सर्व विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण, 

९. सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव, 

१०. प्राचार्य, सिडनहेंम वाणिज्य, महाविद्यालय, मुंबई (सदस्य शिक्षण शुल्क समिती), 

११. श्री. व्ही.बी.शरर्मा, (श्री. SLAVIA अण्ड कं., चार्टर्ड अकाऊन्टन्टस्‌, 

गोंदीया -४४१६०१. 

१३. डॉ. नलिनी पाटील, प्राचार्य, एसएनडीटी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, कर्वे रोड, 
पुणे-४११ ०३८. 

१४.डॉ. अंजली पी. ठाकरे,प्राचार्य, श्री. शिवाजी कॉलेज ऑफ फिजीकल एज्युकेशन, 
शिवाजी नगर, अमरावती- ४४४ ६०३ 

१५.सर्व प्राचार्य, विनाअनदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र व शारिरीक शिक्षण 
महाविद्यालये (संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत) 

१६. महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 

१७. महाळेखापाल,(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 

१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१९. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. प्रधान सचिव ( उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. कार्यासन मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२३. निवड नस्ती (मशि-२). 


AN 


Cc 
ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


